सन 2o0¢-2008 या आर्थिक वर्षात धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
धर्मादाय संस्थाना धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र, आरएसी-०६०८/प्र.क्र,१२६/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- २४ जुलै, २००८ 


वाचा :- शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र, अविप्र-१०.०८/ प्र.क्र.१४/ अर्थसंकल्प-४, दि. २८/४/२००८ 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त होणारा कर 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
देण्याकरीता चालू आर्थिक वर्ष २००८-०९ च्या खालील अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली रु. १ कोटीची 
तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीतून खालील दोन संस्थाच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी एकूण रु. २.५० लक्ष (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सन 
२००८-२००९ या वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी 
म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ, मंजूर देणगी 
क्र. संस्थेचे नाव 
| 4 | 2 3 
al TGA प्रतापराव गुजर शिक्षण संस्था, ही, ता. गडहिंग्लज, १,००,०००/- 
जि. कोल्हापूर 
२ | श्री. आनंद भारती समाज, ठाणे, चेदणी कोळीवाडा, श्री. आनंद भारती १,५०,०००/- 
मार्ग, ठाणे (पूर्व) ४००६०३ 
एकूण (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) २,५०,०००/- 
२, संबंधित संस्थांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे. 


त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या 
अनुषंगाने " सनदी लेखापाल" यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न 
करणाऱ्या संस्था नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 

3. श्री. जे. आर. Fant, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना 
ज्ञापन क्र. एचडीई-१४०७/ प्र.क्र. २९९/ आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये आहरण व सविंतरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 


DAS § KV2008\SEC-P-1VIUT. YEG bw 1 


४. श्री. स. रा. जाधव, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 

4. आकस्मिक स्वरुपाचे उद्‌भवणारे खर्च, विहित विवरणपत्राप्रमाणे करणे विभागाना 
शक्य नसते हे लक्षात घेवून अशा बाबींसाठी मासिक निधी विवरणपत्र (Cash Flow) बदलण्याचे 
अधिकार संदर्भित परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने प्रदान केले आहेत. याशिवाय वरीलप्रमाणे मासिक 
निधी विवरणपरणपत्र बदलण्यास या विभागाच्या नस्ती क्र. आरएसी-०४०८/सीआर-११२/ सेकपी-१, 
या नस्तीवर वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७४/०८-अर्थ-४, दि. ३०/४/२००८ अन्वये 
अधिकार दिलेले आहेत. 

६. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- इतर सामाजिक 
सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, संस्थाना 
देणग्या, ५० इतर खर्च ( २२५००२२ ८ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-२००९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


9. प्रस्तुत शासन निर्णय या विभागाच्या प्रशासकिय अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
८. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 


सांकेतांक क्र. २००८०७२५१०४००१००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


लड yt 
( जे, आर. मेजारी ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१) ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, अर्थोपाय कार्यासन/ अर्थ-४ 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, त्यांना विनंती की वरीलप्रमाणे जुलै ०८ महिन्याच्या 
कॅशफ्लोमध्ये बदल करावा. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


